सन २०१८-१९ करिता राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजना-रफ्तार या योजनेस प्रशासकीय 
मंजूरी प्रदान करणे तसेच, योजनेंतर्गत 
सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ₹१५०.६२५ कोटी 
निधी वितरीत करणे. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि ०११८/प्र.क्र. ३२/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०४२ 
दिनांक : १५ सप्टेंबर, २०१८ 


संदर्भ : 

१. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.०४१८/प्र.क्र.१५५/१४-अ, दि. २७/०४/२०१७ 

२. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८.०४.२०१७ 

३. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत 
सरकार यांचे पत्र क्र. ७-१/२०१८- आरकेव्हीवाय, दि. १४/०५/२०१८ 

४. राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या (SLSC) २५ व्या बैठकीचे इतिवृत्त- पत्र क्र. 
आरकेव्ही-०५१८/प्र.क्र.१६२/१४-ओ, दि. २७ ऑगस्ट, २०१८, कृषि व पदुम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

५. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व होतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत 
सरकार यांचे पत्र क्र. १-१५/२०१८ आरकेव्हीवाय, दि. ०६/०९/२०१८ 


प्रस्तावना : 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सन २००७-०८ पासुन सुरु करण्यात आली असून केंद्र 
शासनाने सदर योजनेची पुनर्रचना केली आहे व ती आता राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार 
(RKVY-RAFTAAR) या नावाने राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत कृषि व संलग्न क्षेत्राशी 
संबंधित योजनांच्या नियोजन व कार्यान्वयनामध्ये राज्यांना लवचिकता व स्वायतत्ता देणे, स्थानिक 
गरजेनुसार पिके व प्राधान्यक्रमाचा विचार करुन त्यांना राज्यांच्या कृषि नियोजनामध्ये स्थान देणे. 
विकास दरामध्ये कृषि व संलग्न क्षेत्राचा विकास दर ४% गाठणे ही या योजनेची प्रमुख उद्दीष्ट 
आहेत. 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - TAR ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६०:४० 
प्रमाणात अर्थसहाय्याने राबविण्यात येत असून या योजनेंतर्गत सर्वसाधारण राकृवियो करिता 
(Normal RKVY) केंद्र शासनाने संदर्भाकित दि. १४/०५/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये महाराष्ट्रास सन 
२०१८-१९ करिता एकूण ₹ ४०४.२६ कोटी रक्कमेचे वार्षिक नियतवाटप (Allocation) मंजूर केले 
आहे. या वर्षिक नियतवाटपात केंद्र हिस्याचे ₹ २४२.५६ कोटी (सर्वसाधारण प्रवर्ग ₹ १८०.७५ कोटी, 
अनुसूचित जाती ₹३४.३८ कोटी व अनुसूचित जमाती ₹ 20.83 कोटी) आणि त्या समरुप राज्य 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०११८/प्र.क्र. ३२/१४-ओ 


हिस्याचे ₹१६१.७० कोटी (सर्वसाधारण प्रवर्ग ₹ 920.40 कोटी, अनुसूचित जाती ₹२२.९२ कोटी व 
अनुसूचित जमाती ₹१८.२८ कोटी) असे एकूण ₹४०४.२६ कोटी निधीचे नियतवाटप मंजूर केलेले 
आहे. सदर रक्कमेच्या मर्यादेत चालू वर्षी योजनेंतर्गत प्रकल्पांची अंमलबजावणी करावयाची आहे. 


संदर्भाधिन दि.६/०९/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये केंद्र शासनाने राज्यास सर्वसाधारण प्रवर्गाचा 
केंद्र हिस्याचा ₹९०.३७५ कोटी निधी वितरीत केला असून त्या समरुप राज्य हिस्याचा ₹६०.२५ 
कोटी निधी असा सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता एकूण ₹१५०.६२५ कोटी निधी वितरणासाठी उपलब्ध 
आहे. 


सन २०१८-१९ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या अंमलबजावणीस प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करणे तसेच, योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीकरिता केंद्र व राज्य हिस्याचा 
मिळून सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता ₹१५०.६२५ कोटी निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णयः 


१. सन २०१८-१९ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - VAR या योजनेच्या अंमलबजावणीस 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत चालू वर्षी सर्वसाधारण राकृवियो 
(Normal RKVY) करिता केंद्र व राज्य हिस्याच्या ६०:४० प्रमाणात एकूण ₹ ४०४.२६ कोटी निधी 
(रुपये GRA चार कोटी सव्वीस ळाख फक्त) उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
सदर निधी योजनेंतर्गत राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीने मंजूर केलेल्या प्रकल्पांतर्गत 
कार्यक्रम राबविण्यास चालू वर्षी पुढीलप्रमाणे प्रवर्गनिहाय उपलब्ध करून देण्यात येईल - 


(रक्‍कम ₹ कोटी) 
अ. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार अंतर्गत | केंद्र हिस्सा | राज्य हिस्सा 
क्र. सर्वसाधारण राकृवियो (Normal RKVY) (६०%) (४०%) एकूण निती 
अ. । सर्वसाधारण प्रवर्ग १८०.७५ । १२०.५० ३०१.२५ 
ब. । अनुसूचित जाती प्रवर्ग ३४.३८ २२.९२ ५७.३० 
क. | अनुसूचित जमाती प्रवर्ग २७.४३ १८.२८ ४५.७१ 
एकूण (सर्वसाधारण राकृवियो) २४२.५६ | १६१.७० | ४०४.२६ 


२. या शासन निर्णयान्वये सन २०१८-१९ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - WR या 
योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता केंद्र व राज्याच्या 
६०:४० अर्थसहाय्याच्या प्रमाणात एकूण ₹१५०.६२५ कोटी निधी (रुपये एकशे पन्नास कोटी 
बासष्ठ लाख पन्नास हजार फक्त) आयुक्‍त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे 


पुढीलप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे - 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०११८/प्र.क्र. ३२/१४-ओ 


(रक्‍कम ₹ कोटी) 
अ. योजनेचे नाव सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता मंजूर निधी (६०:४०) 
] केंद्र हिस्सा | राज्यहिस्सा | एकूण 
i . राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार - ९०.३७५ ६०.२५ १५०.६२५ 
सर्वसाधारण राकृवियो (Normal RKVY) 


३. परिच्छेद क्र. २ मध्ये नमूद केल्यानुसार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - TAR या योजनेंतर्गत 


केंद्र हिस्याचा ₹९०.३७५ कोटी (रुपये नव्वद कोटी सदोतीस लाख पन्नास हजार फक्त), आणि 
राज्य हिस्स्याचा ₹ ६०.२५ कोटी (रुपये साठ कोटी पंचवीस लाख फक्त) असा एकूण ₹ 
१५०.६२५ कोटी (रुपये एकडो पन्नास कोटी बासष्ठ लाख पन्नास हजार फक्त) निधी उपलब्ध 
करुन दिला असून तो योजनेच्या केंद्र व राज्य हिस्स्याच्या पुढील लेखाशिर्षांतर्गत सन २०१८- 


१९ मध्ये अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा - 
प्रवर्ग केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
मागणी क्रमांक डी -३ मागणी क्रमांक डी -३ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
(००) (८००) इतर खर्च (००) (८००) इतर खर्च 
(००) (०९) कृषि उन्नती योजना - (००) (११) कृषि उन्नती योजना - 
सर्वसाधारण | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत 
अर्थसहाय्य अर्थसहाय्य 
(पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत योजना) (पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत योजना) 
(६० टक्के केंद्र हिस्सा) (so टक्के राज्य हिस्सा) 
(२४०१ ८२३५) ३३-अर्थसहाय्य (२४०१ A224) ३३-अर्थसहाय्य 


. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या ₹ १५०.६२५ कोटी रक्कमेचे कोषागारातून 


आहरण व वितरणाकरिता सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण 
व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून, आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


. सहायक संचालक (लेखा-१, कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी वितरीत केलेला ₹१५०.६२५ कोटी 


निधी कोषागारातून आहरित करुन आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या नावे 
उघडण्यात आलेल्या स्वीय प्रपंजी लेखा खाते (PLA) मध्ये जमा करावा व तसे शासनास अवगत 
करावे. 


., या शासन निर्णयासोबत परिशिष्ट-अ मध्ये प्रकल्पनिहाय / अंमलबजावणी यंत्रणानिहाय निधीचे 


वितरण दर्शाविळे आहे, त्यानुसार आयुक्‍त (कृषि) यांनी योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांना ₹ 
१५०.६२५ कोटी निधीचे सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी वितरण करावयाचे आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०११८/प्र.क्र. ३२/१४-ओ 


(रक्‍कम ₹ कोटी) 
अ.क्र वितरीत निधीचा अंमलबजावणी यंत्रणानिहाय तपशील वितरीत निधी 

ze आयुक्त (कृषि) ११४.०८ 
२ | महासंचालक (MCAER), सर्व कृषि विद्यापीठे २.२६ 
३ कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ ७.८५ 
४ । व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ ४.३२ 

५ | आयुक्त (पशुसंवर्धन) ११.५३ 

६ | आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय) ३.२३५ 
संचालक (रेशीम) ७.३५ 

एकूण वितरीत निधी (सर्वसाधारण प्रवर्ग) १५०.६२५ 


७. उपरोक्त मंजूर निधीचे तात्काळ उपयोजन होण्याच्यादृष्टीनेच कोषागरातून आहरण करावे 
आणि सर्व विभागांनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या निधीचा तात्काळ विनियोग करावा, अंमलबजावणी 
यंत्रणांनी निधी उपयोजनाविना बँक खात्यामध्ये जमा करुन ठेवू नये. 


८. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत सन २००७-०८ पासून सन २०१७-१८ पर्यंत विविध विभागांना 
वितरीत केलेल्या निधीचे लेखापरीक्षण होऊन तसे प्रमाणित केल्यानंतर सदर योजनेंतर्गत 
उर्वरीत निधी दुसर्‍या टप्प्यामध्ये केंद्र शासनाकडून वितरीत करण्यात येणार आहे, त्यामुळे सर्व 
अंमलबजावणी यंत्रणांनी/विभागांनी त्यांना सन २००७-०८ ते सन २०१७-१८ या कालावधीत 
वितरीत केलेल्या निधीचे सनदी लेखापालांकडून लेखापरिक्षण झाल्याचे प्रमाणित करावे. 


९. कृषि विभागाच्या राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांची उन्नत शेती - समृद्ध 
शेतकरी" या मोहिमेच्या संदर्भाकित दि. १३ एप्रिल, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहित 
केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अंमलबजावणी करावी. 


१०.या शासन निर्णयान्वये केवळ *सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता' निधी वितरीत करण्यात आला असून 


सर्व विभागांनी / अंमलबजावणी यंत्रणांनी त्यांना मंजूर केलेल्या प्रकल्पांतर्गत सर्वसाधारण 
प्रवर्गासाठी आवश्‍यक असलेल्या निधीकरिता उपरोक्‍त रकमेचा विनियोग करावा. 


११.वैयक्तिक लाभाच्या प्रकल्पांतर्गत सर्व विभागांनी / अंमलबजावणी यंत्रणांनी लाभार्थ्याच्या 


आधार संलग्न बँक खात्यावर थेट लाभ SENATE (DBT) अनुदान वितरीत करावे. 


१२.हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि. १८.०४.२०१७ 
नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०११८/प्र.क्र. ३२/१४-ओ 


१३.सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७४५/.॥१०॥०॥०५॥॥१.९०५९.॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९१५१०४७२५६३०१ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


सहपत्र - परिशिष्ट = a . Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 
S h rl ka n t DN: CN = Shrikant Chandrakant Andge, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 


Chandrakant Andge ७ OU = Aaruture Ano ADF 


Date: 2018.09.15 10:55:34 +05'30' 
(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

३. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. प्रधान सचिव (पदुम व पणन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. सचिव (जलसंधारण), मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९. व्यवस्थापकीय संचालक (MSHMPB), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे 
१०.आयुकक्‍्त (पश्युसंवर्धन), औंध, पुणे 

११.आयुक्त (दुग्धव्यवसाय), वरळी, मुंबई 

१२.आयुक्‍्त (मत्स्यव्यवसाय), मरीन ड्राईव्ह, मुंबई 

१३.महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, भांबुर्डा, भोसळे नगर, पुणे. 
१४.संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१५.संचालक (प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१६.संचालक (रेशीम), विभागीय आयुक्‍तालय परिसर, सिव्हील लाईन्स, नागपूर 
१७.कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 
१८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 
१९.महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 
२०. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

२१.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

२२.सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

२३.वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 

२४.मा. मंत्री (कृषि व फलोत्पादन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

२५.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


परिशिष्ट - अ 


कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. राकृवि ०११८/प्र.क्र. ३२/१४-अ, दि. १५/०९/२०१८ चे सहपत्र 
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत प्रकल्प निहाय / अंमलबजावणी यंत्रणा निहाय ₹ १५०.६२५ कोटी निधीचे वितरण 


वर्ष- २०१८-१९ (रक्‍कम ₹ कोटी) 
चालू वर्षी नवीन मंजूर सन २०१८-१९ सर्वसाधारण 
प्रकल्प | प्रकल्पांची किंमत / जुन्या | करिता निधीचे मंजूर | प्रवर्गासाठी वितरीत 
अ.क्र. प्रकल्पाचे नाव मंजूरीचे प्रकल्पांची 
मंजूरीचे वर्ष | प्रकल्पांची उर्वरीत किंमत | एकूण नियत वाटप | करण्यात आलेला 
(राकृवियो हिस्सा) (Allocation) निधी 
Ea एक डोळा पद्धतीने ऊसाचे बेणे निर्मितीसाठी रोपवाटिका स्थापन करणे २०१७-१८ २.१७ २.१७ ०.९१ 
२ एकात्मिक भात उत्पादन कार्यक्रम २०१७-१८ ९.५८ ५.०० ५.०० 
३ ।उन्नत शोती - समृद्ध होतकरी अंतर्गत कृषी जनजागृती कार्यक्रम २०१८-१९ २.०१ २.०१ १.३० 
अ संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) एकूण १३.७६ ९.१८ ७.२१ 
४ ।शासकीय जेव नियंत्रण व जैविक खते प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण २०१६-१७ २.०९ २.०९ २.०९ 
५ उन्नत शेती - समृद्ध शोतकरी मोहिम अंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण प्रकल्प २०१८-१९ १००.०० १००.०० ५०.०० 
| = | संचालक (गुणवत्ता व नियंत्रण) एकूण १०२.०९ १०२.०९ ५२.०९ 
क्षेत्रीय अधिकारी -कर्मचाऱ्याची आणि आत्मा संमितीतील सदस्यांचे वनामती व रामेती येथे प्रशिक्षण 
& . २०१८-१९ ३.०० ३.०० ३.०० 
व क्षमता बांधणी प्रकल्प 
| क | संचालक (आत्मा) एकूण ३.०० ३.०० ३.०० 
केळीच्या खोडावर प्रक्रिया करून मूल्यवर्धित उप-उत्पादने PMA प्रकल्प (तापी व्हॅली बनाना 
७. प्रोसेसिंग अँड प्रोडक्ट को-ऑ २०१५-१६ ०.६९ ०.६९ ०.६९ 
प्रोसेसिंग अँड प्रोडक्ट को-ऑप. सो.) 
निर्यात व प्रक्रिया विषयक पायाभूत सुविधांसह मल्टी चेंबर मल्टी कमोडीटी कोल्ड स्टोरेज प्रकल्प, 
é मुंबई २०१७-१८ ७.९२ ७.९२ ४.०० 
वाशी, नवी मुंबई येथे उभारणे (नाफेड) 
ड. संचालक (प्रक्रिया) ८.६१ ८.६१ ४.६९ 
९ aera होती प्रकल्प २०१८-१९ १५०.०० ७५.०० १६.०० 
| 3° | o ।कांदाचाळ प्रकल्प २०१८-१९ १५०.०० १२५.०० २९.०० 
| a9 | q ']ोततळयांच्या अस्तरीकरणाकरिता अर्थसहाय्य २०१८-१९ १९.०० १९.०० २.०९ 
ड्‌ संचालक (म.रा.फ. व औ. मं.) एकूण 398.00 298.00 ४७.०९ 
| 1_| आयुक्त (कृषी) (अ--ब--क--ड--इ) एकूण ४४६.४६ ३४१.८८ ११४.०८ 
१२ (रेशीम किटक संकरीत कोष उत्पादन आणि शेतकऱ्यांना रेशीम शोती तंत्रज्ञान प्रसार प्रकल्प २०१७-१८ ०.१९ ०.१९ ०.१९ 
उ. व.ना. मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी एकूण ०.१९ ०.१९ ०.१९ 
१३ |कृषी उत्पादकता वाढविण्यासाठी नवोन्मेशी जलस्त्रोत विकसित करणे २०१४-१५ ०.७४ ०.७४ ०.७४ 
१४ |कोकणामध्ये विविध जैविक खतांचे उत्पादन करणे २०१४-१५ १.१७ १.१७ १.१७ 
१५ | कोकण प्रदेशातील कोकण कन्याळ जातीच्या शेळीचे उत्पादन करणे २०१४-१५ ०.१६ ०.१६ ०.१६ 
a डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ , दापोली एकूण २.०७ २.०७ २.०७ 
[_॥_| महासंचालक (MCAER), सर्व कृषी विद्यापीठे (उ + ऊ) एकूण २.२६ २.२६ २.२६ 
१६ [ear जिल्ह्यातील ५ कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प २०१०-११ ०.१५ ०.१५ ०.१५ 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती कर्जत जि. अहमदनगर येथे पणन विषयक पायाभूत सुविधा विकास 
१७ २०१७-१८ ०.६२ ०.६२ ०.३० 
प्रकल्प 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती जामखेड जि. अहमदनगर येथे पणन विषयक पायाभूत सुविधा विकास 
9¢ २०१७-१८ ०.८१ ०.८१ ०.४० 
प्रकल्प 
१९ |३१ कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये धान्य चाळणी व प्रतवारी यंत्र उभारणी प्रकल्प २०१८-१९ ५.०५ ५.०५ २.०० 
२० |१०८ कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल तारण सुविधेकरिता गोदाम उभारणी प्रकल्प २०१८-१९ ४१.८६ १०.०० ५.०० 
a ॥. कार्यकारी संचालक (महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ) ४८.४९ १६.६३ ७.८५ 
राज्यातील १० ठिकाणी गोदामांची निर्मिती करुन तेथे वखार पावती सुविधा व ऑनलाइन ट्रेडींग 
२१ देणे २०१७-१८ २.४४ २.४४ २.४४ 
सुविधा उपलब्ध करुन देणे 
विदर्भ व मराठवाडयातील १० ठिकाणी गोदामांची निर्मिती करुन तेथे वखार पावती सुविधा व 
२२ ऑनलाईन ट्रेडींग णे २०१७-१८ १.८८ १.८८ १.८८ 
ऑनलाईन ट्रेडींग सुविधा उपलब्ध करुन दे 
॥/ ।व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ एकूण ४.३२ ४.३२ ४.३२ 
२३ कृत्रिम रेतन सुविधा प्रकल्प २०१५-१६ १.५३ १.५३ १.५३ 
२४ | विदर्भ व मराठवाडा दुग्धविकास प्रकल्प (एन.डी.डी.बी. च्या सहकार्याने) २०१६-१७ ११४.६९ ३०.०० १०.०० 
v आयुक्त (पशुसंवर्धन) एकूण ११६.२२ ३१.५३ ११.५३ 
२५ AR खाद्य कारखाना उभारणी प्रकल्प २०१७-१८ २.९२ २.९२ २.९२ 
२६ ।नवीन मत्स्यबीज केंद्र व पोर्टेबल SAN स्थापना २०१७-१८ १.८२ १.८२ ०.३१५ 
| आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय) एकूण | ४.७४ | 98 | छ७४ | 08 3.234 
२७ |जालना येथे ककुन बाजारपेठ विकास प्रकल्प २०१६-१७ ०.४१ ०.४१ ०.४१ 
२८ ।सोलापूर येथे रेशीम पार्क विकसित करणे २०१६-१७ ६.९४ ६.९४ ६.९४ 
Vil संचालक (रेशीम) एकूण ७.३५ ७.३५ ७.३५ 
एकूण (--॥--॥1--0/--/--0--५॥) ६२९.८४ ४०८.७१ १५०.६२५ 


